अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-२/ 
उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
दिनांक ०१.०१.२०१५ व दिनांक 
०१.०१.२०१६ ची अंतीम ज्येष्ठता 
सूची प्रसिध्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१४/२०१५/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 

२) गृह विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक जेएलई-०४१७/४५०/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-१, 
दि. ०८.०५.२०१७ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः क्र. जेएलई-०११५/प्र.क्र.१४/२०१५/तुरुंग-१ दि. ११.०४.२०१८ 

४) अपर पोलीस महासंचलाक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे दि. १५.०५.२०१८ रोजीचे पत्र 

५) अपर पोलीस महासंचलाक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे दि. १७.०५.२०१८ रोजीचे पत्र 

६) अपर पोलीस महासंचलाक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे दि. २७.०६.२०१८ रोजीचे पत्र 


शासन निर्णय:- 

गृह विभागातील कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाळी असलेल्या उपअधीक्षक, मध्यवर्ती 
कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१५ व ०१.०१.२०१६ ची 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आळेली आहे. सदर तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता सूचीबाबत नोंदविलेल्या आक्षेपानुसार अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४, ५ व ६ अन्वये ०१.०१.२०१५ व ०१.०१.२०१६ ची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर 
प्रस्तावाच्या अनूषंगाने उक्त ज्येष्ठतासुची अंतीम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१४/२०१५/तुरुंग-१ 


२. कारागृह विभागातील उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२ यांची 
संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवरील आक्षेप, त्रुटी व 
सेवानिवृत्त झालेळे अधिकारी इत्यादी बाबी विचारात घेऊन त्यानुसार सुधारीत नोंदी घेण्यात आलेल्या 
आहेत. त्यानुसार शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 'अ' मध्ये दिनांक ०१.०१.२०१५ व दिनांक 
०१.०१.२०१६ रोजीची ज्येष्ठता सूची मा. सर्वेच्च न्यायालय येथील पदोन्नती संदर्भातील विशेष अनुज्ञा 
याचीका २८३०६/२०१७ मधील न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल झालेल्या मुळ अर्ज क्रमांक ११५/२०१८ मधील न्यायनिर्णयाच्या अधिन 
राहून अंतिम करण्यात येत आहे. सदर अंतिम करण्यात आलेली ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधित अधीक्षक 
यांना तात्काळ पाठविण्यात यावी. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०८१५५५२५९८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Narayan Shrikrishna Karad 
N DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 
a raya n Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a5ba422569807a7 0f83ba75f7e5057f99ed 


1 1 671bf7ac8f8fb14e28b9d6f90514, cn=N 
Shrikrishna Karad Since aces 


Date: 2019.01.09 12:37:03 +05'30' 


(ना.श्री. कराड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१ 


पोलीस महासंचालक, कारागृह, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई . 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे /पश्चिम विभाग,पुणे / पूर्व विभाग, नागपूर,/ 
मध्य विभाग,औरंगाबाद. 

) प्राचार्य, दौलतराव जाधव, तुरुंग अधिकारी, प्रशिक्षण शाळा, येरवडा, पुणे-६ 

) प्राचार्य, किशोर सुधारालय, नाशिक. 

) सर्व अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह. 
) 

) 


AD 


AN 


*-> rer  *-- --* 


9८ 


o~ 


4 


£59) 


S 


(2 


सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१, जिल्हा कारागृह वर्ग-२. 

संपर्क अधिकारी, स्वतंत्रपूर कॉलनी, आटपाडी, जि.सांगली. 

90) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

93) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


2) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१४/२०१५/तुरुंग-१ 


१४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७) वित्त विभाग कार्यासन व्यय-८/अर्थ-१०/आ. पु. क 
१८)कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग 

१९) कार्यासन, तुरुंग-१, गृह विभाग 

२०)निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय ,गृह विभाग क्रमांक : जेएलई - ०११९५/प्र.क्र.१४-२०१९५/ तुरुंग-९, दिनांक ०८/०१/२०१९ चे जोडपत्र - परिशिष्ट-अ 


कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ व दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


( वेतनश्रेणी- रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन ५०००) 


प्रवर्ग नियुक्तीचा मार्ग 
नियुक्‍्तीनंतर प्रथम नियुक्तीचा नार एमपीएससी 
et ( यु (सरळसेवेने/मर्यादीत Semone ae ए pa Le 
त aa आड व या पदावरील | विभागीय परिक्षेव्दारे सेवाच सेवानिवृत्तीचा : अर्हताकारी 
अ.क्र. नाव प्रवर्ग बदलला जन्मदिनांक नेमणूकीचा Saal / जेष्ठतेचा दिनांक शैक्षणिक अर्हता ma अभिप्राय 
क्रमांक नेमणूकीचा नियुक्‍त उमेदवारांचा नाक दिनांक परिक्षा उत्तीर्ण 
असल्यास दिनांक ; मानीव दिनांक 
या वारे दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व बाबत 
त्याचा ) परिक्षेचे वर्षे) 
[९१ | २ 3 v | ७ | | ee १२ 
१२.०२.१९८१९ 
३०.०६.२०१६ 
१ १ प्रदिप अण्णासाहेब पाश्रीकर खुला २७.०६.१९५८ २५.०५.२०१० | ३०.०६.२०१६ १३.०६.१९८८ 
१२.०२.१९८१ 
सेवानिवृत्त 
२५.०५.२०१० 
टं ०१.१२.१९९५ सरळसेवा बीएससी 
हर्षद भिकनराव अहिरराव खुला २.१२.१९७ .०३.२०१२ । ३१.१२.२०२८ र .०९.२०१७ 
र की हि 3 BRAN RTP | १८,०३.२०१२ |. १५.०३.२०१२ | 00२९०२ | BERLE 'म.ए.समाजशास्त्र 0 RO 
दिनांक 
०५.०९.२०१८ 
२५.०८.१९९४ या कालावधीत 
सरळसेवा एम.ए. 
३ ३ Wes जोसेफ गायकवाड खुला ०१.०६.१९७३ १२.११.२०१६ | ३१.०५.२०३१ sie परिक्षा दिलेली 
१२.११.२०१६ एमएसडब्ल्यू महाराष्ट्र 
१२.११.२०१६ आहे. निकाल तो 
अद्याप लागलेला pee 
नाही. आयोमार्फत 
सरळसेवा 
११.०२.२००५ सरळसेवा ian 
4 ४ ।गिता हनमुत शिकारे (भोसले खुला .११.१९८२ क .०३.२०१२ | ३०.११.२०४ एम.ए. बीएड [82.08 rg 
oy ( ) खु १६.११.१९ fe oes bees १५.०३.२०१ ०.११.२०४० | एम.ए. बीएड ।१२.०९.२०१ 
30,08 2008 सरळसेवा एम.ए. 
वैभव सुधाकर आगे इमाव .०१.१९७ .०३.२०१२ | ३१.०१.२०३७ .०९.२०१७ 
कि q ‘ ७३७ ७ ह क कक 10 एमएसडब्ल्यू [SOS 808 


प्रवर्ग नियुक्तीचा मार्ग 
नियुक्‍्तीनंतर प्रथम नियुक्तीचा व्यि एमपीएससी 
ca ( यु (सरळसेवेने/मर्यादीत जेष्ठता दिनांक पन वतचा 0 pre : 
त जनात व या पदावरील | विभागीय परिक्षेव्दारे Sete सेवानिवृत्तीचा F अर्हताकारी 
अ.क्र. ; नाव प्रवर्ग बदलला जन्मदिनांक नेमणूकीचा डी उमा / जेष्ठतेचा ne शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक नेमणूकीचा नियुक्‍त उमेदवारांचा नाक दिनांक परिक्षा उत्तीर्ण 
असल्यास दिनांक मानीव दिनांक 
ताचा वप दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व 
त्याचा ) niece ae) 
शिका २ 3 v ष्‌ | ७ | १२ 
ot ce ०१.१२.१९९५ सरळसेवा 
डॉ. भाईदास नामदेव ढोले भज-ब .०६.१९६८ .०३.२०१२ । ३१.०५.२०२ 
& & sq दे ०१.०६.१९६ मति गवना १५.०३.२०१९ १.०५.२०२६ 
ae सरळसेवा 
७ ७ | Ret किशोर डहाळे/ sara २५.०५.१९७४ । १५.०३.२०१२ तर्री १५.०३.२०१२ | ३१.०५.२०३२ एलएलएम |।१२.०९.२०१७ 
गंगाधरे याव सरळसेवा 
८ ८ ।नागनाथ गंगाधर सावंत खुला ०८.०६.१९८६ । १५.०३.२०१२ या १५.०३.२०१२ | ३०.०६.२०४४ | एम.ए.बीएड ।१२.०९.२०१७ 
जोगदंड जाती सरळसेवा 
९ ९ स्वाती खुशालराव जोगदंड अ. १५.०६.१९७४ | १५.०३.२०१२ ees १५.०३.२०१२ | ३०.०६.२०३२ एम.ए. १२.०९.२०१७ 
धा च्य सरळसेवा एमफोल, 
१० १० । अनुपकुमार मधुकरराव कुमरे अ. १२.०७.१९७४ | १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१२ | ३१.०७.२०३२ १२.०९.२०१७ 
१५.०३.२०१२ एमएसडब्ल्यू 
अर्जूनराव ae सरळसेवा 
११ ११ | अरुणा अर्जूनराब मुगूटराव -क ०१.११.१९७१ । २८.०५.२०१३ काचा २८.०५.२०१३ |३१.१०.२०२९ एम.ए.एमएड | १२.०९.२०१७ 
०१.१२.१९९५ तु.अ.श्रे-२ र. 
राजकुमार केशवराव साळी विमाप्र ३०.०४.१९६४ 9.019. 20%3 | ३०.०४.२०२२ एम.कॉम .०५.२ 
१२ १२ कु ०.०४.१९६ र रर १७.०७.२०१ ०.०४.२० ए १९.०५.२००० 
१३ | १९३ संजय लक्ष्मण कुलकर्णी खुला Sere | ska वग ळर ण १४.०६.१९९० 
मि १६.१२.२०१३ १७.०२.१९९२ os त एमएसडब्ल्यू se 
: जा २८.०२.१९९० तु.अ.श्रे-२ 
१४ | १९४ ।सदानंद नागनाथ गायकवाड -अ ०५.०४.१९६३ १७.०७.२०१३ | ३०.०४.२०२१९ एम.ए. १३.०६.१९९४ 
१७.०७.२०१३ २८.०२.१९९० 
ी जाती १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ y 
By १५ । अंकुश सावळा सदाफुले अ. १.०६.१९६६ १७.०७.२०१९३ | ३१.०५.२०२४ बि.कॉम ३०.०५.१९९६ 


प्रवर्ग 


नियुक्तीचा मार्ग 


recite प्रथम नियुक्तीचा व्यि एमपीएससी 
जेष्ठता ( a या पदावरील कळच चा sree दिनक सेवानिवृत्तीचा अर्हताकारी 
अ.क्र. . नाव प्रवर्ग बदलला जन्मदिनांक Sop त्यार / जेष्ठतेचा रि शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक नेमणूकीचा नियुक्‍त उमेदवारांचा नाक दिनांक परिक्षा उत्तीर्ण 
असल्यास दिनांक cae मानीव दिनांक 
caren क दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व बाबत 
परिक्षेचे वर्षे) 
शिका २ 3 v | ७ | | ee १२ 
— ae १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ : 
१६ १६ सुहास रामचंद्र पवार अ. ११.१२.१९६८ १७.०७.२०१३ | ३१.१२.२०२६ | बि.कॉम, एमए. | १९३.०४.२ 
q १६.१२.२०१३ | १७.०२.१९९२ वे DST, | OER ३ 
; ७.०२. अ.श्रे नियुक्‍ती 
१७ १७ ।नितीन भालचंद्र बायचळ इमाव २६.०१.१९६९ त q क १७.०७.२०१३ | ३१.०१.२०२७ बि.कॉम २७.०४.१९९८ 
१७.०७.२०१३ १७.०२.१९९२ 
१७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ 
Re १८ ।कोस्तुभ हरी कुर्लेकर खुला २५.१०.१९६३ ७.०७.२०१३ Ro, बी.ए. ,०६.१९९४ 
अ 3 Rae रवर ||, वादे. P| ee 5 a 
१९ १९ ।दिलीपसिंग तेजसिंग डाबेराव अ.जमाती २०.०६.१९६८ किक TAR १७.०७.२०१३ | ३०.०६.२०२८ बि.कॉम १९.०५.२००० 
१७.०७.२०१३ १७.०२.१९९२ 
१७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ बीएससी अँग्री 
२० २० सुनिल निवृत्ती ढमाळ खुला ०३.०६.१९७० .०७.२०१३ ।३०.०६.२०२८ १ ८.०६. 
8. a Rooke | Buwagede | AME |SPeaHte एम.ए. र रे 
लांजी १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ 
२१ २१ wate 9 वाघ खुला २२.०६.१९६८ .०७.२०१३ | 30,08, एम.ए. ,०६.१९९४ 
8 रार ||, आर्क. || See [NRE mine 4: 
.१०.१९८७ .अ.श्रे- ,ए. उत्तीर्ण 
२२ । २२ गणेश खुशालराव महाले Sara ०९.०७.१९५९ | 0 तु:अश्रेर १७.०७.२०१३ ।३१.०७.२०१७ बी.ए परिक्षा उत्तीर्ण | सेवानिवृत्त 
१७.०७.२०१३ ०५.१०.१९८७ एमएसडब्ल्यू ।नाही ३१.०७.२०१७ 
.१०.१९८७ .अ.श्रे- a 
२३ २३ ज्ञानेश्वर नारायण जाधव ड्माव १५.१११९५७ | -* an THAR १७.०७.२०१३ ।३०.०६.२०१८ बि.कॉम, परिक्षा उत्तीर्ण सेवानिवृत्त 
१७.०७.२०१३ ०५.१०.१९८७ एमएसडब्ल्यू ।नाही ३०.०६.२०१८ 
०९.०७.१९७५ 
रक्षक सेवानिवत्त 
२४ | २४ भास्कर भाऊराव औताडे खुला १७.०२.१९५७ १७.०७.२०१३ |२८.०२.२०१५ बी.ए. 
दत ०९.०७.१९७५ २८.०२.२०१५ 
वळ नच 3 जातो १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ द परिक्षा उत्तीर्ण 
२५ २५  ।चंद्रमणी अर्जून इंदुरकर अ. ०१.०७.१९६५ १६.१२.२०१३ ।३०.०६.२०२३ बि.कॉम 
जून इ १६.१२.२०१३ १७.०२.१९९२ Fe OES नाही 


